<अंतिम सुधारीत अनुदान सन २०१७-२०१८ 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते यासाठी 
प्राधिकरणाला अनुदानापोटी निधी वितरीत 
करण्याबाबत .(२२१५॥७०४%, 

३६, सहायक अनुदाने (वेतन) > 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२००/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ३१ मार्च, २०१८ 


वाचा :- 
शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२००/पापु-२३, 
दिनांक १ मार्च, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते तसेच निवृत्तीवेतन यांचे 
दायित्व शासनाने स्वीकारण्याचा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे जमा होणारे ईटीपी चार्जेस व 
तांत्रिक शुल्क शासनाकडे जमा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १६.०३.२०१७ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक २३.०३.२०१७ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला 
आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते यासाठी महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाला अनुदान म्हणून २२१५०४१ या नवीन लेखाशीर्षांतर्गत रुपये नव्वद कोटी इतक्या 
रकमेची पुरवणी मागणी डिसेंबर, २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात आली होती. 
त्यापैकी रु. ५८.८९ कोटी इतका निधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आहे. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये “मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, 
०१, पाणी पुरवठा ००१, संचालन व प्रशासन (०१) आस्थापना (०१)(०४) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास 
वेतन व भत्त्यापोटी सहायक अनुदान, (अनिवार्य/दत्तमत) (२२१५०४१), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” 
या लेखाशिर्षाखाली रुपये ५८,८९,००,०००/-(अक्षरी रुपये अठ्ठावन्न कोटी एकोणनव्वद लाख फक्‍त) 
एवढी रक्‍कम संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना वाचा मधील शासन निर्णयान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११७/प्र.क्र.२००/पापु-२३ 


वितरीत करण्यात आली होती. वितरीत करण्यात आलेले सदर अनुदान उपरोक्त लेखाश्िर्षांतर्गत 


अंतिम सुधारीत अनुदान म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 


ce 


प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक - वाय 2, 2294, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, 
०१, पाणी पुरवठा ००१, संचालन व प्रशासन (०१) आस्थापना (०१)(०४) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास 


वेतन व भत्त्यापोटी सहायक अनुदान, (अनिवार्य/दत्तमत) (२२१५०४१), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” 


या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०१७-२०१८ मधील वित्तीय लेख्यात समाविष्ट करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए///५/.॥६॥8॥859॥[॥9.90७९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०२१६३५५२२८२८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Balasaheb 8 


BalaSahe ikGn-csccance क 


= IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU 


. 
B H a a re = Water Supply and Sanitation 
Department 


Date: 2018.04.10 10:18:39 +05'30' 


(बाळासाहेब बा.हजारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 


प्रत: माहितीस्तव 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

पापु-४, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


